श्रीम. वसुधा विकास पवार, लिपिक-टंकलेखक, 
रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांची पुरातत्व व 
वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई या 
कार्यालयातील आस्थापनेवर कायमस्वरूपी 
समावेशनाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : एसीबी-२०२३/प्र.क्र.५४/सां.का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२४ 


१. सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. अकंपा-२०१४/प्र.क्र.११/२०१४/१४-अ, दिनांक १४.५.२०१४. 

२. रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई कार्यालयीन आदेश क्र. रंप्रपम/आस्था/अकंपा/१०, 
दिनांक १६.६.२०१४. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.५०९/कार्या.१२, 
दिनांक १५.५.२०१९. 

४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही २०२२/प्र.क्र.४२/कार्यासन १२, 
दिनांक २८.१२.२०२२. 

५. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आस्था/श्रीमती पवार/२०२३/ 
११५० दिनांक ०८.५.२०२३. 

६. रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई पत्र क्र. रंप्रपम/आस्था/२०२३/४८१९ दिनांक 
019.2.2023, 

७. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग क्र. लिकास-११२३/प्र.क्र.9१/कार्या.१० दिनांक 29.92.2023. 


प्रस्तावना : 

श्रीम. वसुधा विकास पवार, लिपिक-टंकलेखक यांची मुळ नियुक्‍ती रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, 
मुंबई या कार्यालयाच्या संदर्भ-२ येथील कार्यालयीन आदेझान्वये करण्यात आलेली आहे. त्यांचे वयोवृध्द 
आई-वडील हे हृदयविकाराच्या आजाराने ग्रस्त असल्याने आणि स्वतः विधुर कर्मचारी असल्याने, सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या संदर्भ-३ व ४ या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट-एक मधील अनुक्रमांक ३ (॥) व ४ नुसार 
कायमस्वरुपी समावेशन अनुज्ञेय आहे. याबाबत रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई व पुरातत्व व 
वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई या दोन्ही कार्यालयांनी संदर्भ-५ व ६ येथील पत्रान्वये त्यांची सहमती 
दर्शविली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.५.२०१९ च्या शासन निणर्यातील अनुक्रमांक २ 
नुसार सेवा कालावधी व इतर बाबींची पूर्तता करीत आहेत. तसेच, अनुक्रमांक ६ मधील तरतूदींनुसार श्रीमती 
पवार यांची नियुक्‍ती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जरी झालेली नसली, तरी सरळसेवेच्या पदावर 
समायोजन करण्याची बाब प्रस्तावित असल्यामुळे संदर्भ-७ येथील महाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या पत्रान्वये 
समावेडानासाठी त्यांची सहमती घेण्यात आलेली आहे. श्रीम. वसुधा विकास पवार, लिपिक-टंकलेखक, 
रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांची पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई या कार्यालयातील 
आस्थापनेवर कायमस्वरूपी समावेशनाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेडा क्रमांकः एसीबी-२०२३/प्र.क्र.५४/सां.का.१ 


शासन आदेश: 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ-३ व ४ येथील शासन निर्णयातील विहीत तरतदींची पूर्तता करत 
असल्यामुळे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संदर्भ-७ येथील पत्रान्वये सहमती दिली 
असल्यामुळे, श्रीम. वसुधा विकास पवार, लिपिक-टंकलेखक, रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांच्या 
विनंतीनुसार रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरून पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायमस्वरूपी 
समावेशन करण्यास या शासन आदेशान्वये मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- 


१. सचिव, रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांनी विहीत मार्गाचा अवलंब करून श्रीमती वसुधा 
विकास पवार यांना कार्यमुक्त करावे. 

२. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांनी श्रीमती पवार यांच्या 
विनंतीनुसार त्यांना रूजू करून घ्यावे. 

३. सचिव, रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांनी श्रीमती पवार यांच्या आस्थापनाविषयक 
कागदपत्रांची पूर्तता करून संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे 
हस्तांतर करावे. 

४. सचिव, रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांनी सेवापुस्तिकेमध्ये सर्व नोंदी घेऊन संचालक, 
पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे हस्तांतर करावे. 


०२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०१०५१६०५१३८५२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने, 


Digitally signed by GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2f36b6412b2bad225b8d078a7f80eed5b7d004f917946ac3d5ff416ac9473 
०48, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


PAN D U RA N G C H AVA N serialNumber=0E195B995C4CFBA1B7E199D 1 B4B48F8A7C4C1 AAD3E82FED8E020 
632824893159, cn=GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 


(गो. पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) एक, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) तीन, महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


one ७ -&१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एसीबी-२०२३/प्र.क्र.५४/सां.का.१ 


१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.सचिव, रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई. 

१२.संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 

१३.श्रीम. वसुधा विकास पवार, लिपिक-टंकलेखक, रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांना 
सचिव, रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत. 

१४.पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती, सां.का.१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


